महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील २२१० जी 
२८९ या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ 
२) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०५/कार्या-६, 
दिनांक ९.१०.२०१८ 
३) राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्र. राअहसो/कक्ष-२/टे१/अनुदान/५३०४-ब/१२४४/ 
२०१८, दिनांक २२ नोव्हेंबर,२०१८ 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्र. राआहसो/कक्ष-२/ 
टे-१/अनुदान/५३०४/१०/२०१९, दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ 
प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षासाठी आदिवासी उप योजनांतर्गत २२१० जी २८९ (TSP), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षाखाली रू.१५,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये पंधरा कोटी फक्त) इतका निधी मंजूर आहे. 
आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिबा फुले जन 
आरोग्य योजनेसाठी सन २०१८-१९ या अर्थसंकल्पीय वर्षात आदिवासी उप योजनांतर्गत (२२१० जी२८९) 
या लेखाशिर्षाखालील ७०% निधी म्हणजेच रु.१०,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी पन्नास लक्ष 
wad) या विभागास वितरित केला आहे. सदर निधी महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजनेच्या 
अमंलबजावणीसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता 
अदा करणे, तसेच योजनेवरील अन्य प्रशासकीय खर्च भागविणे, यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रू.१०,५०,००,०००/- 
(अक्षरी रूपये दहा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढा Gard निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/आरोग्य-६, दिनांक १९ जानेवारी, 2098 


तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 

मागणी क्र. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 

(०१)(०६) - महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 

२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


=e सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 

३. आदिवासी उप योजनांतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक ९.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 
संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ मध्ये नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 

५. सदर शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाने दिनांक ९.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सहमतीस व वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील प्राप्त 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901191515145817 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti 


Gadge 

S (1 b h a S h DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Finance 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


ह 7 2.5.4.20=b1f74930407346db2703ec 

| V | (1 | a69fb25a73a3ba8647d94e4c83579 
e877eeaa6372e, 
serialNumber=8aa1f531272224e35 


5732cc20c64b2a014c4d982a276b8 
a e £3e7048995acbf1651, cn=Subhash 

Nivruti Gadge 

Date: 2019.01.19 19:57:05 +05'30' 


सु.नि. गाडगे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/आरोग्य-६, दिनांक १९ जानेवारी, 2098 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 
६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. (३प्रती) 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई 
११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


